अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून व्यावसायीक 
पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था पुर्णपणे बंद (Complete 
Closure) करण्यास मान्यता देणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय H.E-g3999-HTED-98024/ 99/2023-MHT-TE-4) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ ऑक्टोंबर , २०२३. 


वाचा :- १) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. F.No.westen/ 1- 
933164084/2023/ Complete closure, दि 93/02/2023. 


2) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र .१०/एनजीपी/संस्था 
बंद/२०२३/७१३, दिनांक २१/०८/२०२३. 
प्रस्तावना :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी संदर्भ क्रमांक १ च्या पत्रान्वये बालाजी 
पाटील चोपणे सामाजिक व शैक्षणिक संस्थेचे बालाजी पॉलिटेक्निक , वणी वरोरा रोड,सावर्ला, ता.वणी , 
जि.यवतमाळ ही व्यावसायिक पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था पुर्णपणे बंद (Complete Closure) करण्यास 
मान्यता दिलेली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरून संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी त्यांचे 
उपरोक्त दिनांक २१.०८.२०२३ रोजीचे पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार पुर्णपणे संस्था बंद करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी खाळील तक्त्यात नमुद व्यावसायीक 
अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून पुर्णपणे बंद (Complete 
Closure) करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 


Sr AICTE Institute Name and Course Name Intake 
No.| Letter no & Address 
Date 


2 F.No.westen/1- Balaji Patil Chopane Samajik Diploma in Civil Engineering 60 | 
9331640847/2022) wa Shaishnik Sanstha’s Balaji 


Complete closure, Polytechnic, Sawarla, Wani Diploma in computer शिश 
1)92:13/02/2023 | Warora Road ,Dist-Yawatmal | Engineering 
445.304. Diploma in Electronics and गि 
Telecommunication 
Engineering 
Diploma in Electrical पॉ 
Engineering 
Diploma in Mechanical aa 


Engineering 


शासन निर्णय क्रमांकः E-§3999-HTED-9802Y/99/2023-MHT-TE-4) 


२. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन उपरोक्त प्रपत्रामध्ये 
नमुद बालाजी पाटील चोपणे सामाजिक व शैक्षणिक संस्थेचे बालाजी पॉलिटेक्निक , वणी वरोरा रोड, 
सावर्ला, ता.वणी , जि.यवतमाळ ही व्यावसायीक अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था शौक्षणिक वर्ष 
२०२२-२३ पासून पुर्णपणे बंद (Complete Closure) करण्यास खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
१. या संस्थेतील बंद करावयाच्या अभ्यासक्रमांच्या संबंधित सर्व दस्तऐवज जसे की गुणपत्रिका, 
उत्तरपत्रिका,निकालपत्रे, विद्यार्थ्यांचे पत्ते,फीच्या पावत्या इत्यादी बाबी संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 
मंडळाकडे सूपूर्द करणे आवश्‍यक राहील. 
२. संबंधित अभ्यासक्रमासाठी नियुक्‍त शिक्षक वर्ग/कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक व इतर बाबतीत 
न्यायप्रविष्ठ असळेली सर्व प्रकरणांची जबाबदारी संस्था प्रमुखांची राहील. भविष्यकाळात कोणतेही 
न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्यास सर्वस्वी संस्था जबाबदार राहील. 
३. संस्थेकडून शासनाची वसुली अद्यापी थकबाकी असल्यास त्याचा भरणा करणे संस्था प्रमुखांवर 
बंधनकारक राहील. 
४. संस्थेमध्ये सदर अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर जंगम मालमत्तेविषयी या संस्थेने 
शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतलेले असल्याचे यापुढे निदर्शनास आल्यास 
त्याची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील. 


५. संस्थेतील संबंधित अभ्यासक्रम बंद केल्यानंतर त्या संस्थेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना व माजी 
विद्यार्थ्यांना परिक्षेस बसण्याची इच्छा असल्यास त्याची पर्यायी व्यवस्था करणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 
६. संबंधित अभ्यासक्रमांसाठी नियुक्‍त केलेल्या संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना देय 


असलेले वेतन, वेतन भरपाई व अन्य आर्थिक प्रदानाचे भुगतान करणे संस्थेस बंधनकारक 
राहील.याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१३१७०११६६७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
AJAY VITTHAL 77 ean gaelic 


2.5.4.20=99f2d5860191 9f488f4e4b4238bd3F1 def 3cbf3ed7d870c3ce707566424 


ec3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=C51AE2EF70E8CB85FD2CAD9AA28A46DC972A1A9B3FEBS1BAAB 
9A648B45BE1B24, cn=AJAY VITTHAL KHARDE 
Date: 2023.10.13 17:04:51 +05'30' 
(अजय वि. खर्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे (पुर्व), मुंबई, 

संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक, भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रळोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली ११०००१. 


Cc “७० A) CO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः E-G93999-HTED-9802Y/9.9/2023-MHT-TE-4) 


५. विभागीय अधिकारी ,अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल रिसर्च 
बिल्डींग,नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग ,विहार लेक vag, pre (एनआयटीआयई) 
मुंबई -०८७ ४०० , 

६. निवडनस्ती -तांशि /५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


